छत्रपती संभाजीनगर विभागातील भूसंपादन 
आस्थापनेवरील ९१ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.अपमु-२०२२/प्र.क्र.४७/अ-२ 
(E Office No.&9448%) 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032. 
दिनांक: ०८.०५.२०२४ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०२४ 
२) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र.२०२४/भुसंपादन/कक्ष-१/ 
कावि-, दि.२१.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२१.०२.२०२४ अन्वये दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या 
कालावधी करीता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करणेबाबत 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर, यांनी त्यांचे दि.२१.०२.२०२४ च्या पत्रानुसार त्यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केली आहे. 
यापूर्वी या विभागाच्या शासन निर्णय दि.११.१०.२०२३ अन्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर भूसंपादन कार्यालयामध्ये कार्यरत 
पदांचा आकृतीबंध निश्चित झालेला नसल्यामुळे वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर, यांचे अधिनस्त विभागातील भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील ९४ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मंजूरी देण्यात आली होती. छत्रपती संभाजीनगर 
विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील ९४ अस्थायी पदांपैकी ९१ अस्थायी पदांची आवश्‍यकता 
असल्याने ९१ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास विभागीय 
आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाच्या संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये विनंती केली आहे. 


०२. वित्त विभागाने संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढीचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत. सदर शासन 
निर्णयानुसार आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या 'जोडपत्र अः मध्ये नमूद ९१ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदत वाढीस मंजुरी देण्यात येत आहे. 

१) अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या पदांवरील कर्मचा-यांना विभागांतर्गत रिक्‍त पदावर सामावून 

घेण्यात आले आहे अथवा वित्त विभागातील अतिरिक्त संवर्ग कक्षाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२२/प्र.क्र.४७/अ-२ 


२) उक्त ९१ अस्थायी पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नाही व 
सदर पदांचा अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये समावेश आहे. 

३) सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४) ही सर्व पदे त्या विभागाच्या स्थायी संवर्गात तात्पुरती म्हणून समजण्यात यावीत . 

५) सदर पदे शासनाच्या वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या आदेशाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर पूरक 
भत्ते मिळण्यास पात्र राहतील. 


०३. याबाबत होणारा खर्च “मागणी क्र. सी-१/२०२९/जमीन महसूल-००१-संचालन व प्रशासन 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) भूमी संपादन आस्थापना योजनांतर्गत 
(०२), (०५) आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर वेतने (२०२९ ०२४२ ०१) आणि योजनेतर पदावरील खर्च, 
योजनेतर (०१) (०५) आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर-वेतने (योजनेतर) (२०२९ ०१२६ 09)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून तो खर्च वित्तीय वर्ष तसेच २०२४-२०२५ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. तसेच याबाबतचा प्रत्यक्ष खर्च वर्षअखेर संबंधित संपादन विभागाकडे (महसूल व वन 
विभागाखेरीज) वर्ग करण्यात यावा. 


०४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे, शासन निर्णय क्रमांक.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी 
त्यांच्या आस्थापनेवरील व नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा 
घ्यावा. पदांचा आढावा घेतांना शासनाच्या कार्यपद्धतीतीळ तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, काळानुरुप 
शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची आवश्‍यकता या बाबींचा विचार 
करुन अनावश्यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या 
कालावधीमध्ये आढाव्यास (नव्याने निर्माण केलेल्या पदांसह) उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेऊन सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०५०८१५०४००२११९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


त जोडपत्र अ 
सोबत :- = 
Digitally signed by MOHASIN RAJMAHMAD SHAIKH 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
MOHASIN PORES OPARTNENT 


RAJMAHMAD SHAIKH 0५ fz 
(मोहसिन रा. शोख) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर (2 प्रती) 
२) महालेखापाल - 9/2, (लेखा परीक्षा / अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर (२ प्रती) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२२/प्र.क्र.४७/अ-२ 


३) जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, हिंगाली, परभणी, लातूर, धाराशिव. 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, हिंगाळी, परभणी, 
लातूर, धाराशिव. 

५) जलसंपदा विभाग, कार्यासन टि-४/टि-१२/टि-१९, मोप्र-२,अर्थ-१ व बी शाखा, मंत्रालय, 

मुंबई-३२. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अर्थ-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अ-१, अ-३, अ-४, ई-१, ई-६, ई-७, ई-८, ब-१, र-१२ 

कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) निवडनस्ती/अ-२, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


द 
9 
८ 


९ 


YSS~XX <.> "5-८ £-> 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२२/प्र.क्र.४७/अ-२ 


जोडपत्र-अ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक अपमु-२०२२/प्र.क्र.४७/अ-२, दिनांक ०८.०५.२०२४ 


छत्रपती संभाजीनगर विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील मुदत वाढ द्यावयाच्या ९१ अस्थायी पदांबाबतचे 


विवरणपत्र:- 
अ.क्र.| जिल्हा । मुदतवाढीसाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील अस्थायी पदांचा तपशील | | 
ae अव्वल | मंडल peat लिपिक | वाहन bi एकूण 
कारकून| अधिकारी टंकलेखक | चाळक 
ae हत्रप ठर ठर ow eae ठर | ou 22 
संभाजीनगर 
02 जालना og ०१ ०१ शिका ०१ शिक ०२ ०६ 
०३ परभणी | 02 02 02 poo | 02 शिक ०२ o& 
०४ |हिंगोली | ०१ | ०९ ०१ ०२ ०२ ०१ ०२ | १० 
ou ares | ०२ ०२ ०२ शिका ०२ शिक ow 22 
og बीड | 03 03 03 शिका ow ०१ ०६ २० 
।०७ | लातूर ०१ ०१ ०१ poo ०१ शिक ०२ ०६ 
०८ | धाराशिव ०२ | ०२ ०२ foo | oR foo fo | Ro 
एकूण-अ ax [ew | १५ ०२ १६ ०२ ।२५ [ce 
०६ । विभागोय ०२ 
आयुक्‍त 
कार्यालय, 
छत्रपती 
संभाजीनगर 
'एकूण-ब 
एकूण अ--ब ९१ 
MOHASIN 


RAJMAHMAD SHAIKH " 


(मोहसिन रा. शेख) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


